सन २०१६ मधील पावसाळयात दिनांक १ जुले ते ७ जुले, 
२०१६ या वनमहोत्सव कालावधीत दिनांक १ जुले,२०१६ ह्या 
दिवशी राज्यात किमान २ कोटी वृक्ष लागवड करण्याबाबत 
नियोजन आराखडा व कृती कार्यक्रम तयार करुन 
अंमलबजावणी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१६/प्र.क्र.३२/विज्ा-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: 2 मे, २०१६. 


वाचा :- शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक: साववि-२०१५/प्र.क्र.१३१/फ-११, दि. ३१.०३.२०१६ 
शासन परिपत्रक :- 


राष्ट्रीय वननिती, १९८८ मधील धोरणानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्रावर वृक्षाच्छादन/ 
वनीकरण असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील प्रगतीशील आणि अग्रगण्य राज्य आहे. 
राज्यातील ३०७ लाख हेक्‍टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी ६१.३५ लाख हेक्‍टर जमीन वृक्षाच्छादित आहे. हे प्रमाण 
सर्वसाधारणपणे २० टक्के आहे. जागतीक तापमानात होत असलेली वाढ, वातावरणातील बदल, 
बदललेले निसर्ग आणि क्र्तुचक्र, अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ या माध्यमातून गेल्या 
काही वर्षात निसर्ग आपल्याला जाणीव करुन देत आहे. पर्यावरणाचे असंतुलन, असमतोल, वाढते प्रदूषण 
आणि त्यातून होत असलेले पर्यावरणीय बदल ही यामागील महत्वाची कारणे आहेत. मानवी जीवनास या 
पर्यावरणीय बदलास सामोरे जावे लागत आहे. 

२. वरील बाबीचा विचार करून शासनाचे विविध विभाग व जनतेच्या सहभागातून सन २०१६-१७ मधील 
पावसाळ्यात वनमहोत्सव कालावधीमध्ये दि. १ जुलै, २०१६ रोजी एकाच दिवशी २ कोटी वृक्षलागवडीचा 
कार्यक्रम हाती घेण्याचे शासनाने ठरविले आहे. वैश्विक उष्णतेचे वाढणारे प्रमाण व हवामानातील बदल यांची 
तीव्रता व परिणामकारकता कमी करणे, पर्यावरणाचा समतोल, संतुलन, संवर्धन आणि सुरक्षा राखण्यासाठी 
वृक्ष आवरण वाढविण्याच्या कार्यक्रमाचा प्रभावीपणे उपयोग होणार आहे. 

३. सदर मोहिमे अंतर्गत करावयाच्या २ कोटी वृक्षलागवडीपैकी वन विभाग/सामाजिक वनीकरण विभाग व वन 
विकास महामंडळ यांनी कमीत कमी १.५० कोटी (दीड कोटी) वृक्षलागवड करणे व उर्वरित ५० लक्ष 
वृक्षलागवड इतर विभागामार्फत करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१६/प्र.क्र.३२/विशा-९ 


8. 


८. 


गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील असलेल्या कार्यालये, पोलिस प्रशिक्षण मैदाने, प्रशिक्षण केंद्रे, पोलिस 
स्टेशन परिसर, पोलिसांच्या शासकीय वसाहती, (प्रादेशिक परिवहन) कार्यालयांचा परिसर इत्यादी ठिकाणी 
वृक्ष लागवड करणे शक्‍य आहे. त्यानुसार गृह विभागाच्या अधिपत्याखाली पुढीलप्रमाणे वृक्षलागवडीबाबत 
कार्यवाही व्हावी. 


(१) प्रत्येक कार्यालयांच्या परिसरात - २० रोपे. 
(२) प्रत्येक पोलिस प्रशिक्षण केंद्रे - २० रोपे. 
(३) पोलिस मैदाने, पोलीसांच्या शासकी वसाहती प्रत्येकी -५० रोपे. 
(8) पोलिस स्टेशनच्या परिसरात प्रत्येकी - 4-90 रोपे. 
(५) पोलीस विभागांतर्गत कार्यालये प्रत्यकी -१० रोपे. 


वरील स्थळांच्या व्यतिरिक्त वृक्षलागवडीसाठी आणखी स्थळे शक्य असल्यास निश्चित करण्यात यावीत. 
यासाठी विभागाच्या यंत्रणेबरोबरच स्वंयसेवी संस्था/अडशासकीय संस्था, खाजगी उद्योजक, उद्योजकता 
सामाजिक दायित्व (CSR), सहकारी संस्था, विविध सामाजिक उपक्रमात अग्रेसर असणारी मंडळे व संस्था, 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, आणि लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग घेण्यात यावा. 


या कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अमलबंजावणी होण्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र 
राजूय, नागपूर यांच्या कार्यालयामार्फत या कार्यक्रमाचे समन्वय व संनियंत्रण केळे जाईल. तसेच 
मंत्रालयात सचिव (वने) आणि गृह विभागाकडून देखील सदर कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करण्यात येईल. 


या कार्यक्रमाचे प्रभावीपणे ऑन-लाईन संनियंत्रण होण्यासाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

( माहिती तंत्रज्ञान व धोरण ) वन भवन, नागपूर यांचेमार्फत आवश्‍यक आज्ञावल्या (software) विकसित 
केल्या आहेत. त्यामध्ये वृक्षलागवडीसाठी निश्चित केलेल्या स्थळांचे अक्षांश-रेखांश (Latitude-Longitude) 
आणि शाक्य तेथे GPS Location घेणे, वृक्षारोपणासाठी तयार केलेले खड्डे, अंमलबजावणी यंत्रणा, व्यक्‍ती व 
संस्था यांचेकडून केलेल्या वृक्षलागवडीचे छायाचित्रे, वृक्षाची संख्या, वृक्ष प्रजाती, लागवडीसाठी निवडलेली 
जागा इत्यादी माहिती अपलोड करण्याचा Vardar असेळ. ऑनलाईन माहिती संदर्भाधिन शासन 
निर्णयासोबतचे विवरणपत्र क्र.१ मध्ये पाठवावी. 


सदर कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निदेश देण्यात येत आहेत. 


१ सदर कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय याकरिता पोलीस महासंचालक, 
मुंबई यांनी विभागीय/प्रादेशिक स्तरावर, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर गृह विभागातंर्गत नोडल 
अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. 

२) सदर कार्यक्रमांतर्गत वृक्षलागवड करण्यात येणाऱ्या स्थळांची निश्चिती करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१६/प्र.क्र.३२/विशा-९ 


३) प्रत्येक स्थळाविषयी सूक्ष्म नियोजन करणे तसेच स्थळनिहाय वृक्षलागवडीसाठी एका जबाबदार 
अधिकारी/कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. स्थळ निश्चितीची माहिती प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल 
प्रमुख), नागपूर, सचिव (वने) आणि गृह विभागाकडे अक्षांडा-रेखांशासह (Latitude-Longitude) व शक्‍य तिथे 
GPS Location सह दिनांक २०.०५.२०१६ पर्यंत संदर्भाधिन शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-१ मध्ये 
पाठविण्यात यावी. 

४) वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमातंर्गत पूर्व पावसाळी कामे विहित कालावधीत पार पाडण्यासाठी नियोजन 
करावे. प्रचलीत निकषाप्रमाणे खड्डे तयार करणे, माती, खत, किटकनाठके भरून रोपलागवडीसाठी तयार 
ठेवणे इत्यादी कामे दि.३१.५.२०१६ पूर्वी पूर्ण करण्यात यावीत. 

५) वृक्षलागवडीच्या स्थळांवर जवळच्या कोणत्याही रोपवाटीकेमधून रोपे वाहतुकीसंबंधी वाहतूक नियोजन 
आराखडा (Transport Plan ) तयार करावा. 

६) हवामान, पाण्याची उपलब्धता व भौगलिक परिथिती विचारात घेवून सावली देणारे, शोभिवंत आणि 
फळफळावळ देणाऱ्या वृक्ष प्रजाती प्राधान्याने लावण्यात याव्यात. यामध्ये प्रामुख्याने आंबा, चिंच, आवळा, 
कवठ, काजू, फणस,वड, पिंपळ, निम, पळस, FATA, रेन ट्री, गुलमोहर व चाफा इत्यादी रोपांचा समोवडश 
असावा. स्थानिक परिस्थितीनुरूप अन्य रोपांची निवड व लागवड करण्यास मोकळीक असेल. जेणेकरुन 
पशु-पक्षी यांचा अधिवास (Habitation) व अन्न साखळी (Food Chain) टिकून राहील आणि जेवविविधतेचे 
(Bio-Diversity) संरक्षण व संवर्धन होण्यास मदत होईल. 

७) या कार्यक्रमासाठी वन आणि सामाजिक वनीकरण योजनांतर्गत एम.जी.नरेगा, रो.ह.यो., वनमहोत्सव 
आणि कॅम्पांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटीकामधून पुरेशा संख्येत व WAT उंचीची, दर्जेदार, 
गुणवत्तापूर्ण आणि सुद्दढ रोपे दि. ३०.०६.२०१६ पर्यंत उपलब्ध करून घ्यावीत. त्याचबरोबर कृषी विभाग, 
नियोजन विभाग (रो.ह.यो.) व आवश्‍यक वाटल्यास इतर विभागाकडील रोपवाटीकांमधून रोपांची उपलब्धता 
करून घ्यावी. रोपांच्या उपलब्धतेबाबत वन विभागांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील उपसंचालक, सामाजिक 
वनीकरण आणि तालुका स्तरावर लागवड अधिकारी यांची "नोडल अधिकारी" म्हणून नेमणूक करण्यात 
आलेली आहे. आवऱ्यकतेनुसार त्यांचे आणि स्थानिक स्तरावर वन व सामाजिक वनीकरण विभागाचे 
अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे मार्गदर्शन व सल्ला घ्यावा. 

८) वन महोत्सव काळात वन व सामाजिक वनीकरण विभागातंर्गत वर नमूद रोपवाटिकामधून सवलतीच्या 
दराने रोपांचा पुरवठा केला जातो. ह्या योजनेचा फायदा घेण्यात यावा. जेथे शक्य असेल तेथे उद्योजकता 
सामाजिक दायित्व (CSR) माध्यमातून रोपांची खरेदी करण्यात यावी. तसेच वृक्ष लागवड करावयाची स्थळे 
विचारात घेवून, त्यानुसार जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत लागवड 
अधिकारी (वनक्षेत्रपाल किंवा जिल्हा स्तरावरील उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण (विभागीय वन 
अधिकारी) यांच्याकडे रोपांची मागणी दिनांक ३१.०५.२०१६ पूर्वी नोंदवावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


aR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१६/प्र.क्र.३२/विशा-९ 


९) वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमांतर्गत निश्चित केलेल्या स्थळांच्या ठिकाणी ठरवून दिलेल्या उदिष्टांप्रमाणे 
मजुरांची निश्चिती करुन रोपे लागवडीच्या दिवशी पुरेशे मजूर उपलब्ध ठेवण्यात यावेत. 
१०) सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता विभागातील यंत्रणा आणि आवश्‍यक असल्यास वर नमूद 
केल्याप्रमाणे खाजगी व अशासकीय संस्थाचा सहभाग घ्यावा. 
99) त्याशिवाय विद्यार्थी, नागरिक, स्वयंसेवक आणि वर नमूद अशासकीय संस्था ह्यांनी रोप लागवड 
स्थळांवर वृक्षारोपणासाठी उपस्थित राहण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. 
१२) मा.पालक मंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी, प्रतिष्ठित व्यक्‍ती, स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेवून जेथे शक्‍य असेल तेथे त्यांच्या शुभहस्ते वृक्षारोपन करावे. 
१३) दि. ०१ जुलै २०१६ रोजी वृक्षलागवडीच्या कार्यक्रमातंर्गत प्रत्येक अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांचा 
अहवाल आपल्या जिल्ह्याचे संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सादर करतील. तसेच सर्व जिल्हाधिकारी यांनी 
आपल्या जिल्ह्याचा संकलित अहवाल त्याच दिवशी वन विभागाच्या वर नमूद प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे ऑनलाईन सादर करावा. विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 
ह्यांनीही त्यांच्या महसूल विभागांतर्गत एकत्रित माहिती वर नमूद नागपूर येथील कार्यालयास आणि सचिव 
(वने) ह्यांना सादर करावी. गृह विभागाची माहिती या विभागास स्वतंत्रपणे पाठवावी. 
१४) वृक्षारोपणाच्या दिवशी सकाळी ६.०० ते सांयकाळी ६.०० पर्यंत जसजसे वृक्षलागवड होईल त्या 
संदर्भातील माहिती हाक्य असल्यास छायाचित्रांसह घेवून वेळोवेळी तात्काळ वर नमूद संगणक प्रणालीवर 
अपलोड करावीत. किती झाडे, कोणत्या व्यक्‍तींनी/संस्थांनी आणि कोणत्या प्रजातीची लावली याची माहिती 
त्यात अंतर्भूत असावी. (Real Time Data Capture ). 
१५) ह्यासंदर्भात पूर्व पावसाळी कामे, रोपांची उपलब्धता, वृक्ष प्रजातींची निवड, देखभाल व निगा इत्यादी 
बाबींविषयक तांत्रिक व प्रशासकीय सल्ला स्थानिक स्तरावरील वन आणि सामाजिक वनीकरण विभागाच्या 
अधिकाऱ्यांकडून घ्यावा. 
9g) या कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय आणि संनियंत्रण यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आळी आहे. तसेच तालुका आणि ग्रामस्तरावर देखील समित्यांचे गठण 
करण्यात आले आहे. या समित्यांचे सदस्य आणि कार्यकक्षा याबाबत सविस्तर सूचना संदर्भाधिन शासन 
निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक:ःसाववि-२०१५/प्र.क्र.१३१/फ-११, दि.३१.०३.२०१६ अन्वये देण्यात 
आल्या आहेत. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर 
उपलब्ध असून त्यांचा संकेतांक २०१६०४०११९१७४०५११९ असा आहे. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा 
वृक्ष लागवड व त्यानंतर जवळपास ४ वर्षे संरक्षण व संगोपन या संदर्भातील योगदानाविषयक आवड्यक त्या 
सूचना सदर शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या आहेत. 

९. वृक्षारोपणाचा eau परिणाम दिसून येण्यासाठी, संवर्धन, पाणीपुरवठा, जनावरांपासून रोपांचे संरक्षणासाठी 
जैविक किंवा तारांचे/प्लॅस्टीक कुंपण, कायम स्वरुपी देखभाल, निगा, जोपासना व संगोपन इत्यादी कामांचा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१६/प्र.क्र.३२/विशा-९ 


नियोजन आराखडा तयार करावा व त्यानुसार कार्यवाही व्हावी. तसेच या वृक्षाचे जिवंत राहण्याचे प्रमाण 
(Survival rate) किमान ८०% ते ९०% राहणेबाबत काळजी घ्यावी. या कामाचे संनियंत्रण वर नमूद जिल्हा, 
तालुका व ग्राम स्तरावरील समित्यांव्दारे करण्यात येईल. त्यासंदर्भातील त्रैमासिक अहवाल जिल्हाधिकारी 
व विभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्यामार्फत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर आणि सचिव (वने) यांना संदर्भाधिन शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये विहित 
केलेल्या प्रपत्रात पाठविण्यात यावा. गृह विभागाची माहिती या विभागास स्वतंत्रपणे पाठवावी. 


१०. या कार्यक्रमांतर्गत होणारा खर्च मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच आवश्‍यक तेथे सी.एस.आर. 
फंडातून तरतूद उपलब्ध करुन घ्यावी. जिथे निधीची अडचण असेल त्या ठिकाणी वन व सामजिक 
वनीकरण विभागामार्फत मोफत रोपे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्याबाबतची आव्यक ती नोंद आणि 
लेखा इत्यादीबाबत रोपे उपलब्ध करुन घेणारा विभाग आणि रोपे उपलब्ध करुन देणारा विभाग अशा दोनही 
विभागांमार्फत ठेवण्यात यावा. तसेच ह्याबाबतची माहिती प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर, सचिव (वने) आणि गृह विभागास पाठविण्यात यावी. 

११. राज्यातील सर्व पोलीस कार्यालयात वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम ठरविण्यात आलेल्या दिवशी पार 
पाडण्यासाठी पोलीस महासंचालक, मुंबई आणि बृहन्मुंबई करिता पोलीस आयुकत, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५०३१६४८२०३७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by K P Bakshi 
DN: CN = K P Bakshi, C = IN, 
S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 


" OU = HOME DEPARTMENT 
Baks hi Date: 2016.05.03 21:57:12 - 
12°00" 


(के.पी. बक्षी ) 
अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१६/प्र.क्र.३२/विशा-९ 


मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामिण), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (अ.व सु गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस HERA, SAM, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा.पो.ब.मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य. मुबई 

अपर पोलीस महासंचालक, व संचालक, बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालक, विशेष कृती, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, गु.अ.वि. महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरिक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे/नागपूर 

महा समादेशक, महाराष्ट्र गृह रक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य 

संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अंकाडमी, नाशिक 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
व्यवस्थापकीय संचालक, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित मुंबई. 
सचिव राज्य मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

सर्व सह सचिव/उप सचिव,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती (विज्ा-९) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


2 


विवरणपत्र-२ 


जिल्ह्याचे नाव: 


दिनांक १ जुलै २०१६ रोजी केलेल्या वृक्षारोपणाची माहिती व वृक्षाचे जिवंत राहण्याचे प्रमाणाची आकडेवारी दर्शविणारे विवरणपत्र 
(त्रैमासिक अहवाल) 


क ‘. 


4. वृक्षारोपनासाठी 


निवडलेली 
स्थळे 


वन व सामाजिक 
वनीकरण 
विभागाकडून प्राप्त 
झालेल्या रोपांची 
संख्या 
३ 


वृक्षारोपनासाठी 
सहभाग 
घेतलेल्या यंत्रणा 


दिनांक १.०७.२०१६ | जिवंत रोपांची शेरा 
रोजी केलेल्या | संख्या व टक्केवारी 
लागवडीची 
रोपे संख्या 


विभागीय आयुक्त (मडसूल) 


पात Lid WM payury 


JUdMAATTIW 
Sunueylg 


SLId 
JO ‘ON [8)0.,, bead Ot) LB 


€ क टॅ 


apnjiduoeT 
-apnney 


"ON “1L4)/ON] 
Hawy.aedutes 


Jo a8¥}ua9.10g पणाशपशूत 0180111018) NOISTAIG 


SuNUed ४ 


कालरा [Timor 
मक eed हे वी 


१८810 [1111116 
SLId 
Jo ०8एम्राभ्याभ्त 


’ 


ie 


Woy] 94) Zuping 901110५0०0] 


1पगप०१०५०७ YUL /S Ed 


95187 ON ‘89/0N 
tonvjuryg -epnineq Wawys1edu0d7 


BMA | छाया, | oust | प्रकाळरत 


L 


8ur831q Ld ¢ 


MONUURLP AL WOT) Coy WOT iT 


क$ . ° 


b K:bladbpl 


